RNI No.MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ५, अंक ३५ ]] 


शनिवार , जून २९, २०१९ / आषाढ ८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ८३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे . 


उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जून २०१९ 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १ ९ ६ ९ . 

युडब्ल्युए-२०१९ / प्र.क्र . ४५ / कामगार - ५.- महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) 
अधिनियम , १९ ६९ ( याला सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केले आहे) च्या कलम २२ अन्वये, महाराष्ट्र शासनाकडून खालील मसूदा अधिसूचना 
निर्गमित करण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये मेसर्स प्रविण मसालेवाले, ४४ हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट , पुणे ४११ ०१३ या आस्थापनेच्या, माल 
चडविणे, उतरविणे , थप्पी लावणे, वाहतूक करणे, वजन करणे , मोजणी करणे, भरणे, शिवणे, विल्हेवारी लावणे, स्वच्छ करणेकिंवा अशा 
कामाच्या पूर्व तयारीचेकिंवा तद्नुषंगीक कामाशी संबंधीत असंरक्षित कामगारांना सदर अधिनियमाच्या व त्याखालील पुणे माथाडी हमाल व इतर 
असंरक्षित कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, १ ९ ७४ ( यापुढे सदर योजना संबोधण्यात येईल. ) मधील सर्व तरतूदीतून सूट 
मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतर्भूत असून , सदर अधिनियमातील कलम २२ च्या प्रथम परंतुकानुसार यामुळे परिणामीत होणाऱ्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी खालील मसुदा अधिसूचना याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत असून , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सदर अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध 
केल्यानंतर एक महिन्याची मुदत संपल्यानंतर सदर मसुदा शासन विचारार्थ येईल. 

२ . सदर मसुदा अधिसूचनेच्या अनुषंगाने एखाद्या व्यक्तीकडून विहित मुदतीत हरकती किंवा सूचना कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन , 
कामगार भवन , सी -२० , ई ब्लॉक, बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स , बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई-४०० ०५१ यांचेकडे प्राप्त झाल्यास शासनामार्फत त्यांचा विचार केला 
जाईल . 

मसुदा अधिसूचना 
क्रमांकः युडब्ल्युए-२०१९ / प्र.क्र . ४५ / कामगार -५. - ज्याअर्थी, मेसर्स प्रविण मसालेवाले, ४४ हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट , पुणे ४११ ०१३ 
व प्रविण मसालेवाले, गट नं .४१३/ ९, मु.पो. यवत, भुलेश्वर रोड, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे ४१२ २१४ या आस्थापनेने त्यांच्या आस्थापनेमधील 
माल चढविणे, उतरविणे, थप्पी लावणे , वाहतूक करणे, वजन करणे, मोजणी करणे, भरणे शिवणे, विल्हेवारी लावणे, स्वच्छ करणेकिंवा अशा 
कामाच्या पूर्व तयारीचे किंवा तद्नूषंगीक कामाशी संबंधीत असंरक्षित कामगारांना ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ मधील स्तंभ (२ ) 
मध्ये दर्शविली आहेत , (यापुढे सदर असंरक्षित कामगार म्हणून संबोधित केले आहे.) त्यांना महाराष्ट्र माथाडी , हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार 


~ 


. 


( १ ) 


भाग एक - ल - ८३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २ ९, २०१ ९ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४१ 


( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १ ९ ६ ९ च्या कलम २२ अन्वये सदर अधिनियमाच्या व त्याखालील पुणे माथाडी हमाल व इतर 
असंरक्षित कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, १९ ७४ ( यापुढे सदर योजना संबोधण्यात येईल. ) मधील सर्व तरतुदीतून सूट 
मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी सदर असंरक्षित कामगारांना मिळणाऱ्या फायद्यांची तपासणी केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचे असे मत आहे की , सदर 
अंसरक्षित कामगार ज्या सुविधांचा फायद्यांचा लाभ घेत आहेत त्या सुविधा सदर अधिनियम व योजनेद्वारे देण्यात येणाऱ्या सुविधा फायद्यांपेक्षा कमी 
अनुकुल 

नाहीत . 

सबब , त्याअर्थी, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९ ६९ च्या कलम -२२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार सल्लागार समितीशी 
विचारविनिमय केल्यानंतर व शासन अधिसूचना उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . युडब्ल्युए /प्र.क्र./कामगार-५ , दिनांक 
अन्वये प्रसिद्ध केल्यानुसार प्राप्त झालेल्या हरकती व आक्षेपांचा विचार केल्यानंतर मेसर्स प्रविण मसालेवाले, ४४ हडपसर इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 
पुणे ४११ ०१३ व प्रविण मसालेवाले, गट नं . ४१३/ ९, मु . पो . यवत , भुलेश्वर रोड, तालुका दौंड, जिल्हा -पुणे ४१२ २१४ या आस्थापनेतील सदर 
असंरक्षित कामगारांना सदर अधिनियम व योजनेच्या सर्व तरतुदीमध्ये यासोबतच्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून सूट 
देत आहे . 


~ 


अनुसूची -१ 


अ.क्र . 


असंरक्षित कामगाराचे नाव 


१ 


श्री . पोपट नामदेव सोनावणे ( हडपसर युनिट ) 
श्री . नितीन पोपट चौधरी ( यवत युनिट ) 


२ 


४ . 


अनुसूची -२ 
१ . 

सूट दिलेल्या आस्थापनेने व त्याच्या मालकाने सूट देण्यात आलेल्या कामगारांना माथाडी अधिनियमाच्या व त्या अंतर्गत तयार 
केलेल्या योजनेद्वारे दिल्या जाणारे कल्याणकारी फायद्यांपेक्षा कमी कल्याणकारी फायदे देण्यात येऊ नयेत . 

२ . उक्त मालक / आस्थापना यांनी सूट दिलेल्या कामगारांच्या संदर्भात दिलेल्या वेतनाचा तपशील, रजेचा तपशील तसेच उक्त 
आस्थापनेस लागू असलेल्या इतर कामगार कायद्यांतर्गत देण्यात येणारे कल्याणकारी फायदे तसेच सवलती यांचे दस्ताऐवज अभिलेख म्हणून जतन 
करावेत व सदर अभिलेख मंडळाच्या सक्षम प्राधिकरणाने मागितल्यानंतर सादर करावेत . 

३ . उक्त आस्थापनाने सूट दिलेल्या कामगारांना किमान वेतन अधिनियम , १९ ४८ , वेतन प्रदान अधिनियम , १९ ३६, उपदान प्रदान 
अधिनियम, १९ ७२, भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम, १९ ५२ आणि कंत्राटी कामगार अधिनियम (नियमन व निर्मुलन ) अधिनियम , १ ९ ७० मधील 
लागू असलेल्या तरतुदींची पूर्तता करावी. 

उक्त मालक / आस्थापना सूट दिलेल्या कामगारांना वेतन अदा करील, जे मंडळाच्या नोंदित कामगारांना दिल्या जाणा- या वेतन, इतर 
भत्ते व इतर सेवासवलतीपेक्षा कमी नसेल, 

५ . उक्त मालक / आस्थापना यांनी प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३० जून रोजी किंवा तत्पूर्वी वार्षिक वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल 
शासनास सादर करावा . 

६. पोलीस तपासणी. - सूट दिलेल्या आस्थापनेच्या मालकाने त्यांच्याकडे काम करीत असलेल्या माथाडी कामगारांनी भारतीय 
दंडविधान संहीता, १८६० अन्वये पूर्व इतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला सदर अधिसूचना जाहीर केल्यापासून तीन महिन्याच्या आत 
संबंधीत पोलीस प्राधिका-यांकडून मंडळास सादर केला असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक असेल. 
वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. 

: -उक्त मालक आस्थापनेने सूट दिलेल्या माथाडी कामगारांचे राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये खाते 
उघडावे व सुट दिलेल्या कामगारांच्या देय वेतनाच्या रक्कमे इतका रेखांकित धनादेश अथवा बँक ट्रान्सफरद्वारे दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत माथाडी 
कामगारांना वेतन द्यावे. माथाडी कामगारांना दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील परिशिष्ट - अ मधील विवरणपत्रामध्ये भरून माथाडी मंडळास 
दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालकाने खाली दर्शविल्यापेक्षा कमी नाही असे लाभ माथाडी कामगारांना द्यावेत : 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २ ९, २०१ ९ / आषाढ ८, शके १ ९ ४१ 


३ 


सानुग्रह अनुदान 


वेतनाच्या १० टक्के 


उपदान 


वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 


वेतनाच्या ६ टक्के 


भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
मालकाने 

লা 

असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना इत्यादी वैधानिक लाभांच्या वजाती संबंधीत प्राधिकरणाकडे 
जमा कराव्यात आणि त्याचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालकाने / आस्थापनाने पावत्या माथाडी कामगारांना नियमितपणे देऊन त्या 
संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , कामगार आयुक्त कार्यालयास व माथाडी मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा. मालकाने त्यांच्या 
आस्थापनेत कार्यरत असलेल्या माथाडी कामगारांना योजनेतील तरतुदीनुसार कमी नाही असे वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे 
बंधनकारक असेल , असे न केल्यास मालक आस्थापनेस जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

अतिकालिक भत्ता. - माथाडी कामगारांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नियुक्त केलेल्या माथाडी कामगारांच्या धर्तीवर 
त्यावेळी 

लागू असलेल्या दरानुसार वेतन दराच्या दुप्पट 

दरापेक्षा कमी नसावा. 
९ . विवरणपत्र सादर करणे. - भविष्य निर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी मालकाने नियमित भरून संबंधित माथाडी 
कामगारांना त्यासंबंधी वेळोवेळी पावत्या द्याव्यात व प्रत्येक वर्षी तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व माथाडी मंडळास 


८ . 


द्यावा . 


( १ ) यापूर्वीच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर 
अधिसूचना निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा, अन्यथा संबंधित माथाडी कामगारांना देण्यात आलेली सुट रद्द 
करण्यात येईल . 


( २ ) वार्षिक विवरणपत्र प्रत्येक मालकाने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - ब 
मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे, ज्यात मालकाने माथाडी कामगारांचा जमा केलेला भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विम्याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - आस्थापनेच्या मालकाने त्यांच्याकडेनियुक्ती केलेल्या माथाडी कामगारांना नियुक्त केल्यापासून 
३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देईल . 

११ . एखाद्या माथाडी कामगारास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि.मी. च्या त्रिज्येपेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास 
मालकाने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१२ . माथाडी कामगारांच्या फायद्यासंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे मालकाला 
बंधनकारक राहील . 

१३. मालकाच्या आस्थापनेस लागू असलेल्या कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचा अवलंब केल्याशिवाय मालक कोणत्याही कामगाराला 
कामावरून कमी करणेकिंवा कामावरून काढून टाकणेकिंवा कामगाराला बडतर्फ करणे या प्रकारची कोणतीही कारवाई करणार नाही . 

सुट दिलेल्या आस्थापनेच्या मालकाने उक्त अटी व शर्तीचा भंग केल्यास सदर मालकास अधिसूचनेन्वयेदिलेली सुट रद्द करण्यास 
अथवा काढून घेण्यास तो पात्र राहील . 


१४ . 


भाग एक - ल - ८३-१अ 


४ 


शके १ ९ ४१ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून २ ९, २०१ ९ / आषाढ ८ , 


परिशिष्ट - अ 


मालकाने वेतन प्रदानाबाबत मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 


वेतन प्रदानांचा महिना : 


मालकांचे नाव व पत्ता : 


बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


अ.क्र 


रक्कम 


माथाडी कामगारांचे नाव 

( २ ) 


धनादेश क्रमांक व दिनांक 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव आणि हुद्दा ). 


परिशिष्ट - ब 


मालकाने सादर करावयांचे वार्षिक विवरणपत्र 


वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 


दिनांक : 


मालकांचे नाव व पत्ता : 


अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 


अ.क्र 


सूट प्राप्त माथाडी 


महिने 
( एप्रिल ते 


एकूण नियुक्त 
माथाडी कामगारांची 

संख्या 


माथाडी कामगारांना 
अदा केलेले एकूण 

वेतन 


सूट प्राप्त माथाडी कामगारांच्या भविष्य 
निर्वाह निधी खाती जमा केलेली 


कामगाराकरिता 


मार्च) 


एकूण रक्कम 


राज्य कामगार 
विमा योजना खाती 


एकूण जमा रक्कम 


एकूण 


मालकांचा 
हिस्सा 


माथाडी 
कामगारांचा 
हिस्सा 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


. 


( नाव आणि हुद्दा) . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

डॉ . श्री . ल. पुलकुंडवार , 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २९ , २०१९ / आषाढ ८ , शके १९ ४१ 


G 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2019 


Notice 
MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANUAL WORKERS ( REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) 

ACT, 1969 . 


No. UWA. 2019 /C.R . 45 /LAB.5 . — The following draft of a notification which is proposed to be issued 
by the Governmentof Maharashtra under section 22 of the Maharashtra Mathadi,Hamal and Other Manual 
Workers (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1969 ( Mah . XXX of 1969) (hereinafter referred to 
as "the said Act") containing proposal for exempting the establishments of unprotected workers engaged 
in connection with loading , unloading , stacking , carrying ,weighing, measuring , filling , stitching , sorting , 
cleaning or such other work including work preparatory or incidental to such operations carried on in 
M /s. Pravin Masalewale , at 44 , Hadapsar Industrial Estate , Pune 411 013 (Hadapsar Unit ) and Pravin 
Masalewale , Gat No. 413/9 , A / P . Yawat, Bhuleshwar Road , Tal. Daund, Dist. Pune 412 214 (Yawat Unit ) 
from the operation of all the provisions of the said Act and the Pune MathadiHamal and Other Unprotected 
Workers (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme , 1974 (hereinafter referred to as the said 
Scheme" ) made thereunder, is hereby published as required by the first proviso likely to section 22 of the 
said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the 
said draft will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra after the expiry of one month 
from the date of publication of this notice , in the Maharashtra GovernmentGazette . 

2. Any objections and suggestions which may be received by the Commissioner of Labour, Kamgar 
Bhavan , C -20 , E - Block , Bandra - Kurla Complex , Bandra (East), Mumbai 400 051, from any person in 
respect of the said draft before the expiry of the aforesaid period will be taken into consideration by the 
Government. 


DRAFT NOTIFICATION 


No. UWA.2019/C.R . 45 /LAB.5 . — Whereas, M /s . Pravin Masalewale , at 44 , Hadapsar IndustrialEstate , 
Pune 411 013 (Hadapsar Unit) and M /s . Pravin Masalewale , Gat No. 413/9 , A / P . Yavat, Bhuleshwar 
Road , Tal . Daund , Dist. Pune 412 214 (Yawat Unit) has applied for grant of exemption in respect of its 
establishments in respect of certain unprotected workers , whose names are mentioned in column (2 ) of 
Schedule I appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said unprotected workers ") and who are 
engaged in connection with loading , unloading , stacking , carrying ,weighing , measuring, filling , stitching , 
sorting , cleaning or such other work including work preparatory or incidental to such operations carried on 
in it, under section 22 of the Maharashtra Mathadi Hamal and Other Manual workers (Regulation of 
Employment and Welfare) Act, 1969 (Mah . XXX of 1969), hereinafter referred to as “ the said Act"), from 
the operation of all the provisions of the said Act and the Pune Mathadi Hamal and Other Unprotected 
Workers (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as “ the said 
Scheme")made thereunder - 

And whereas , the Government ofMaharashtra , after verification of the benefits enjoyed by the said 
unprotected workers , is of the opinion that the said unprotected workers are in enjoyment of benefits , 
which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the said Act 
and the said Scheme : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Government of 
Maharashtra , after considering all the objections and suggestions received in respect of the proposal 
published in the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. UWA. 2019/ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २९, २०१९ / आषाढ ८, शके १९ ४१ 


CR . No. 45 / Lab -5 , dated 

and after consulting the Advisory Committee, hereby exempts 
the said unprotected workers , working in M / s. Pravin Masalewale , from operations of all the provisions of 
the said Act and the said Scheme, subject to conditions specified in Schedule Il appended hereto - 

Schedule - 1 


SerialNo. 

( 1) 


Name of unprotected workers 

(2 ) 
Shri Popat Namdev Sonawane (Hadapsar Unit) 
Shri Nitin Popat Choudhari (Yawat Unit) 


( 1) 
( 2 ) 


Schedule- || 
I. The said establishment/employer will not extend less favourable benefits to the exempted workers 
than those offered by the said Act and the Schememade thereunder. 

II . The said establishment/employer shall maintain registers and records of exempted workers in 
their employment, relating to payment ofwages and leave and other facilities provided to them under the 
relevant labour laws applicable to the exempted establishment and the same shall be produced before the 
Competent Authorities of the board , when so directed by the board . 

III. The said establishment/employer shall comply with the provisions of the Minimum Wages Act, 
1948 (XI of 1948 ) ; the Payment of Gratuity Act, 1972 ( XXXIX of 1972 ) ; the Employee s of Provident 
Fund , Miscellaneous Provisions Act, 1952 (XIX of 1952) ; and the ContractLabour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 (XXXVII of 1970) ; or any other Act as may be applicable to them , for the timebeing . 

IV The said establishment/employer shall make payment to the registered exempted workers 
employed by them , which shall not be less than the wages, other allowances and other benefitwhich are 
given to the registered workers of the Board . 

V The said establishment/ employer shall submit its Yearly Statutory Audit Report to the Government 
on or before the 30th June after the end of every financial year. 

VI. Police Verification . — The employer shall ensure that the Police Verification of MathadiWorkers 
regarding non -involvement of him in any criminal acts under Indian Penal Code, 1860 , to the Board from 
the concern Police Authority within the period of three months from the date of Notification . 

VII. Wages and other Statutory Benefits. - Employer shall ensure that exempted MathadiWorkers 
shall open his account in a Nationalised Bank and employer shall remit the wages by crossed cheque or 
bank transfer to each Exempted Mathadi worker equivalent to his earned wages by 7th of every month . 
Statement showing details ofwages paid in Annexure " A " shall submitted to the MathadiBoard by 10th of 
every month . The Employer shall give not less than the benefits to the Exempted Mathadi worker given 
below : 


: 


.. 


: 


Ex-Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages 
Contributions to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E.S.I. etc. applicable to the Employer, shall be deposited by the Employer with such 
authority and challan thereofbe submitted to the Board for information . The Employer should give regular 
receipt to the Mathadi worker and submit a consolidated report of the above said transactions to the 
Government,the Commissioner ofLabour and the Mathadi Board every year. The Employer, in turn , shall 
ensure that the Mathadiworkers employed at his establishment are getting wages and benefits not less 
favourable than those available under the Scheme. In case of default, the Employer shall be held responsible 
and shall be liable for cancellation of exemption . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून २९, २०१ ९ / आषाढ ८, शके १ ९ ४१ 


VIII . Overtime Allowances.- Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the analogy of the Mathadiworker employed by the Mathadi Board . 

IX . Filing ofReturns.- ( 1) The Employer should make regular contribution of Employees Provident 
Fund and ESIC (Where said act is applicable) of the concerned Mathadiworkers and give regular Receipts 
to the Mathadi worker and submit a consolidated report of the above said transaction to the Government, 
the Commissioner of Labour and Mathadi Board every year . 

( 2 ) The Employer should submit proof of the previous contributions of Employees Provident Fund 
and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the Government. 
Otherwise the exemption given to the concerned Mathadi Workers will be cancelled . 

( 3) Annual return . - The Employer shall submit at Annual Return of P.F., E.S.I. duly certified by 
Chartered Accountant, in Annexure B on or before 30th June of every year to the Government and the 
Board alongwith copies of Challans and other details . 

X. Issue of Identity Cards/ Attendance Card . — Every Employer shall issue identity card , to Mathadi 
workers engaged by them within the period of 30 days from appointment. 

XI. If any Mathadiworker is asked to work beyond the radius of 50 kms. From his place of residence , 
the Employer shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Mathadi worker. 

XII . The Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which may be imposed in 
favour ofMathadi worker by the Government of Maharashtra or Board in future . 

XIII. No exempted Mathadi worker shall be removed / retrenched /dismissed/ terminated without 
following due process of labour laws applicable to the Employers Establishments . 

XIV . Breach of any of above conditions by the Employer shallmake Employer liable for cancellation 
or revocation of the exemption granted under this notification . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून २ ९, २०१ ९ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४१ 


ANNEXURE - A 


Statement to be submitted to the Mathadi Board regarding disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Employer : 
Name of the Bank ( Branch and Address ) : 


SerialNo. 


No. And Date of the Cheque 


Amount 


Name of the Mathadi 

workers 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory 


(Name and Designation ). 


ANNEXURE - B 


Date : 


Annual Return to be submitted by Employer : 
Financial year : 
Name and Address of the Employer : 
Notification No. And Date : 
Registration No. Of Employer with Board : 


Sr. No. Months 

(April to 
March ) 


TotalNo. 
of Mathadi 
workers 
engaged . 


Total 
amountof 

Wages 
Paid to the 
Mathadi 
workers 


Total amount of P. F. 

deposited to the P.F. 
account for the exempted 

MathadiWorkers 


Total 
amount 
deposited 
with E.S.I.C., 

for the 
exempted 
Mathadi 
Workers 


Total 


Employer 
contribution 


Mathadi 
workers 
contribution 

(5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


Authorised Signatory , 
(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . S. L. PULKUNDWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT. 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR , DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


